वस्त्रोद्योग धोरण (२०१८-२०२३) च्या 
अनुषंगाने, महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण - 
२०१३ मध्ये आवश्यक सुधारणा करणे 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मऔधो -२०१७/प्र.क्र. ११९/ उद्योग-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मे, २०१८ 


१) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयआयआय-पॉळलीसी २०१०/ 
प्र.क्र.9६८/उद्योग-२, दिनांक २२/०२/२०१३ 
२) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. धोरण-२०१७/ प्र. क्र. ६/टेक्स-५, 
दिनांक १५/०२/२०१८ 
3) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. मऔधो -२०१७/प्र.क्र.२२९/उद्योग-२ 
दिनांक १४/०२/२०१८ 
प्रस्तावना:- 
दिनांक of फेब्रुवारी २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नवीन वदस्त्रो्योग धोरण 
२०१८-२०२३ यास मान्यता fest आहे. शासन निर्णय क्र. धोरण-२०१७/ प्र. क्र. ६/टेक्स-५, दिनांक 
१५/०२/२०१८ अन्वये नवीन वस्त्रोद्योग जाहीर करण्यात आले. शासन निर्णयामधील परि- ७.९.१ “मेगा 
प्रोजेक्ट नुसार “उद्योग विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सामूहिक प्रोत्साहन योजने अंतर्गत सर्व 
वर्गीकृत तालुक्‍यात रु. १०० कोटी भांडवली गुंतवणूक अथवा २५० रोजगार निर्मीती करणाऱ्या नवीन 
किंवा विस्तारीकरण करणाऱ्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मेगा प्रोजेक्टसचा दर्जा व प्रोत्साहने देण्यात 
येतील”. तसेच परि- क्र. ७.९.२ येथे “एकाच तालुक्‍यातील वेगवेगळया ठिकाणी स्थापन केलेल्या 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांची गुंतवणूक अथवा रोजगार एकत्रितपणे विचारात घेवून मेगा प्रोजेक्टसचा दर्जा व 
प्रोत्साहने देण्यात येतील”. असे नमूद केले आहे. 
महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-२०१३ अन्वये wists तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या किमान 
मर्यादांनुसार स्थिर भांडवळी गुंतवणूक असलेले किंवा प्रत्यक्ष नियमित रोजगार निर्माण करणारे 
उत्पादक घटक अतिविशाल किंवा विशाल प्रकल्प म्हणून संबोधण्यात येतील. 


वाचा : 


तक्‍ता 
घटकांचे प्रकार तालुका /क्षेत्र निहाय | किमान स्थिर भांडवली | किमान प्रत्यक्ष रोजंदारी 
वर्गवारी गुंतवणूक (रु. कोटीत) | निर्मीती (व्यक्ती संख्या) 
विशाल औद्योगिक घटक अआणिब ७५० १,५०० 
(मेगा इंडस्ट्रीयल युनिट) क ५०० १००० 
ड आणि ड-- २५० ५०० 
विना उद्योग जिल्हे आणि शिळ ०० २५० 
नक्षलग्रस्त क्षेत्र 
अति विशाल औद्योगिक संपूर्ण राज्यात १५०० ३००० 
घटक (अल्ट्रा मेगा 
इंडस्ट्रीयल युनिट) 


शासन निर्णय क्रमांकः मऔधो -२०१७/प्र.क्र. ११९/ उद्योग-२, 


शासन निर्णय : 


सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १५/०२/२०१८ रोजी जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग 


धोरणातील वस्त्रोद्योग विशाल प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण- 
२०१३ मधील ae विशाल प्रकल्पाच्या संदर्भात निकष पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत 


आहेत. 
१) 


मेगा प्रोजेक्ट नुसार “उद्योग विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सामूहिक प्रोत्साहन योजने 
अंतर्गत सर्व वर्गीकृत तालुक्यात रु. १०० कोटी भांडवली गुंतवणूक अथवा २५० रोजगार 
निर्मीती करणाऱ्या नवीन किंवा विस्तारीकरण करणाऱ्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मेगा प्रोजेक्टसचा 
दर्जा व प्रोत्साहने देण्यात येतील. 

एकाच तालुक्‍यातील वेगवेगळया ठिकाणी स्थापन केलेल्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांची गुंतवणूक 
अथवा रोजगार एकत्रितपणे विचारात घेवून, अश्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मेगा प्रोजेक्टसचा दर्जा 
व प्रोत्साहने देण्यात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in येथे 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५०८११५३१९२५१० आहे. सदर शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Go 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वि Digitally signed by Sanjay Shankarrao Ingle 
n DN Government 't Of Maharashtra, ou=Industry Department, 
pos st=Maharashtra, 
2.5. 6600e4d2f5 10d 1c8cc19813e070ad282d2275bf6fc132a2 
dee 
serialNumber=d337930b14433dc62c0154af2bbc60bb5a6edcaa66b7f3 
hankarrao Ing|@ 2222S 

Date: 2018.06.19 15:13:25 +05'30' 

उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मऔधो -२०१७/प्र.क्र. ११९/ उद्योग-२, 


११ 


१२ 


१३ 
१४ 
१ 
१६ 


१७ 
१८ 
१९ 


२० 
२१ 


मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय विधानभवन , 
मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, / औरंगाबाद विभाग/ पुणे विभाग/ नाशिक विभाग/ 
अमरावती विभाग 

विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या नियंत्रणाखालील महामंडळे / शासकीय उपक्रम यांचे 
व्यवस्थापकीय संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातील सर्व अधिकारी /कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 

उद्योग सह संचाळक/ अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, मुंबई प्राधिकरण विभाग / कोकण 
विभाग/ पुणे/ नाशिक/ अमरावती/ औरंगाबाद/ नागपूर. 

महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (सवी 

निवडनस्ती (उद्योग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


